. असा. क्र. १९८ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२७०६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, डिसेंबर ९१९, २००७/आग्रहायण २०, शके ९९२९ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र'शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये'तयार केलेले (भाग'एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम दव आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ डिसेंबर २००७ 


अधिसूचना 
मोटार बाहन अधिनियम, १९८८, 


क्रमांक एमव्हीए. ०१९०१/३८५/प्र.क्र.२५/परि-२.---मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) 
याच्या कलम १३८ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (ञ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा बापर करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, महाराष्ट्र 
मोटार वाहन नियम, १९८९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे. हे नियम उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे आधीच प्रसिद्ध करण्यात 
आले आहेत :--- 

१. या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन (तिसरी सुधारणा) नियम, २००७ असे म्हणावे. 
भाग चार-अ--१५४ (५५०) 

, [ किंमत: रुपये ७.०० ] 


» 


| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर ee, २००७/अग्रहायण Yo, शके १९२९ [भाण चार-अ 


२. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम “' असा करण्यात 
आला आहे) यांच्या नियम २१ मध्ये,<- 

(एक) पोट-नियम (१८) ऐबजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल:-- 

“ (१८) मोटार गाडीचा (कब) चालक किंवा परवाना धारक जेव्हा मोटार कॅब स्वतः चालनिल 
तेव्हा स्वच्छ खाकी शर्ट किंबा बुशश्ट आणि खाकी पायजमा परिधान करील. मोटार केंबचा चालक 
किंबा परवाना धारक स्वतः मोटार कॅब चालविल तेव्हा पन्नास रुपये भरल्यावर लायसन प्राधिकाऱ्याने 
दिलेले ब या नियमांच्या दुसऱ्या अनुसूचीत सचित्र दाखविलेले एक लॅमिनेटेड ओळखपत्र छातीच्या 
उजव्या बाजूस लावील : 

परंतु, अशा घाहनांच्या चालकांना आकास्मिक निकडीच्या प्रसंगी कर्तव्ये बजावण्यास किंवा 
प्रशिक्षण घेण्यास बोलावण्यात येईल किंवा बोलावण्याचा संभव असेल तेव्हा, शासनास सर्वसाधारण 
किंबा विशेष आदेशाद्वारे, अशा चालकांना आदेशात निर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीसाठी 
या पोट-नियमाच्या प्रवर्तनापासून सूट देता येईल.”; 

(दोन) अशारीतीने दाखल केलेल्या पोट-नियम (१८) नंतर, पुढील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात 
येईल —_ 

“ (१८क) ओळखपत्र हरजिल्यास किंबा नष्ट झाल्यास, या नियमांच्या पहिल्या अनुसूचीच्या 
नमुना डीआयडी मध्ये केलेल्या अर्जासोबत पंचवीस रुपये इतकी फी भरल्यावर, ज्याने ते ओळखपत्र 
दिले होते त्या लायसन प्राधिकाऱ्याकडून डुप्लिकेट ओळखपत्र देण्यात येईल. मूळ ओळखपत्र नंतर 
ळी असल्यास, डुप्लिकेट ओळखपत्र, ते देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास परत केल्यावर, मोटार कॅबचा | 

[लक किंबा, यथास्थिति, परबाना धारक पंचवीस रुपये फी परत मिळण्यास हक्कदार झालेला 
असेल. एखाद्या प्राधिकाऱ्याने किंबा कोणत्याही न्यायालयाने बाहन चालन लायसन निलंबित किंवा 
रदद केल्यास किंबा कालप्रवाहामुळे ते विधिग्राह्यम असण्याचे बंद झाल्यास, चालक किंबा, यथास्थिति, 
परवानाधारक अशा निलंबनाच्या किंबा रद्द केल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत, त्याने 
धारण केलेले ओळखपत्र, ज्याने ते निलंबित केले होते त्या प्राधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करील.”*; 
(तीन) पोट-नियम (२१) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल :-- 

|“ (२१) मोटार कॅबचा चालक, लायसन प्राधिकाऱ्याने दिलेले एकापेक्षा अधिक लॅमिनेटेड 
ओळखपत्रे धारण करणार नाही.”; 

मुख्य नियमांच्या नियम २४ wea, — 
(एक) पोट-नियम (१) आणि (२) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येतील :-- 

* (१) मोटार कॅब व्यतिरिक्त सार्वजनिक Sar वाहन चालविण्याचे प्राधिकारपत्र देण्यात आलेली 
प्रत्येक व्यक्‍ती, तिला वाहन चालविण्याच्या क्षेत्राचे भौगोलिक ज्ञान व मराठी आणि तेथे बोलल्या 
जाणाऱ्या कोणत्याही एका भाषेचे कामचलाऊ ज्ञान असल्याबद्दल त्या प्राधिकाऱ्याची खात्री 


*, 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, ढिसेंबर ९१, ९००७/अग्रहायण २०, शके १९९९ ५-२ 


पटवून देईल, या शर्तीच्या अधीन तिला एका धातूचा बिल्ला देण्यात येईल. असा बिल्ला, या 
नियमांच्या दुसऱ्या अनुसुचीतील सर्चित्र नमुन्यात असेल धातूचा बिल्ला गोलाकार असेल आणि 
त्यावर प्राधिकारपत्र देण्याऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या मुख्यालयाचे नाव, मोटार वाहनाचा प्रवर्ग आणि ओळख 
क्रमांक कोरलेला असेल. 


(२) सार्वजनिक सेबा वाहनाचा चालक, पोट-नियम (१) अन्वये देण्यात आलेला आवश्यक ते 
धातूचा बिल्ला छातीच्या डाव्या बाजूवर लाबील. कोणताही चालक एकाच प्रकारचे एकापेक्षा अधिक 
बिल्ले धारण करणार नाही : 


परंतु, लक्झरी केंबचा आणि पर्यटन केंबचा चालक, अनुक्रमे “ एलसीडी ” आणि “ टीसीडी ” 
अक्षरे असलेले बिल्ले लावील.?”; न 


(दोन) पोट-नियम (४) मध्ये, त्याला बिल्ला किंवा बिल्ले देण्यात आले असतील,” या मजकुरा 
ऐवजी, “ बिल्ला किंबा बिल्ले निलंबित करण्यात आले असतील," हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


४. मुख्य नियमंच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये, नमुना एल ई नंतर पुढील नमुना सामविष्ट करण्यात 
येईल :-7 
“ नमुना डी. आय. डी. ” 
[ नियम २१ (१८क) पहा ] 
मोटार tare चालकास किंवा परवानाधारकास डुप्लिकेट ओळखपत्र देण्यासाठी अर्ज 
प्रति, 
लायसन प्राधिकारी, 


मी, (संपूर्ण नाव) 
(कायमचा पत्ता) 
असे कळवितो की, माझे मोटार कॅबचे मूळ ओळखपत्र क्रमांक 
परिस्थितीतत हरवले/नष्ट झाले आहे. 


(नमूद करावयाची) 


(२) मी, लायसन प्राधिकारी, 
विधीम्राह्यम असलेले मोटार कॅब चालन लायसन क्रमांक "१0११000१00 धारण करतो. 
भाग चार-अ---१५५ 


a a a a RRR a कनल 


८८३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर १९, २००७/अग्रहायण Yo, शके १९२९ [भाण चार-अ 


(३) मी, याद्वारे, डुप्लिकेट मोटार कॅब ओळखपत्रासाठी अर्ज करीत असून त्यासोबत 
रोख/मनिऑर्डर/धनादेश चलानाद्वारे पंचबीस रुपये फो प्रदान करीत आहे. 


(४) मी आणखी असे घोषित करतो की, माझे मोटार बाहन लायसन निलंबित किंबा रद्द करण्यात 
आलेले नाही अथबा ते कालप्रवाहामुळे बिधिप्राह्यम असण्याचे बंद झालेले नाही. 


हिवा 00000 1000000000. 


। (“ओळखपत्रधारकाची सही 
* किंबा अंगठ्याचा ठसा"",) 


५, मुख्य नियमांच्या दुसऱ्या अनुसूचीत,-' 


(एक) “ दुसरी अनुसूची ” या शीर्षकाखालील “ (नियम २४ (१) व ४० (१) पहा). ” या 
मजकुराऐवजी, “ [नियम २१ (१८), २४ (१) ब ४० (१) पहा] ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 


(दोन) '* चालकाचा बिल्ला ” या शौर्षकाखालील “ त्रिकोणी बिल्याची विद्यमान आकृती ” 
बगळण्यात येईल, 


(तीन) “ बाहकाचा बिल्ला ” या मजकुराने सुरु होणाऱ्या व “ (६३ मिलिमीटर x ३८ मिलिमीटर) ” 
या मजकुराने संपणाऱ्या विद्यमान मजकुरानंतर, पुढील मजकूर जादा दाखल करण्यात योईल :-- 
ac ओळखपत्र ११ । 
न दर्शनी बाजू 
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९५९ याच्या नियम २१ (१८) अन्वये 
कॅब wie ओळखपत्र 


शः लायसन धारकाचे पूर्ण नाव ee 
२. बाहनचालन लायसन क्रमांक ,' 


३, दिल्याचा दिनांक” 


. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन TTT, असाधारण, डिसेंबर १९, ९००७/अग्रहायण २०, शके १९९९ "५४ 


मागील बाजू 


लायसनधारकाचा पत्ता : "70-00 


'लायसनधारकाची सही 


लायसन देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची 
सही ब पदनाम. 


( ओळखपत्राचा आकार ८ सें.मी. x ६ Sat. असेल).". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्यो. मा. चव्हाण, 
शासनाचे उप सचिव. 


शू 


E महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर १९, ९००७/अग्रहायण २०, शके १९२९ [भाग चार-अ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 11th December 2007. 
NOTIFICATION 
Motor VEHIcias Act, 1988. 

No. MVA. 0101/385/CR-25/TRA-2.— In exercise of the powers conferred 
by clause (j) of sub-section (2) of section 138 of the Motor Vehicles Act, 
1988 (59 of 1988), and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to 
amend the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, the same having 
been previously published as required by sub-section (1) of section 212 of 
the said Act, namely:— 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (Third 
Amendment) Rules, 2007. 


2, In rule 21 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter 
referred to as “the principal Rules”).— 


(i) for sub-rule (18), the following sub-rule shall be substituted, 
namely :— 

“(18) A driver of a motor cab or a permit holder when himself 
drives the motor cab, shall wear clean kAcki shirt or bush shirt and 
khaki trousers. A driver of motor cab or permit holder when 
himself driving a motor cab shall display, a laminated identity card 
as illustrated in the Second Schedule to these rules, on the right 
side of the chest, issued by the licensing authority on payment of 
rupees fifty: 

Provided that, when drivers of such vehicles are or are likely to 
be called upon to perform duties in an emergency or to receive the 
training, the Government may, by general of special order, exempt 
such drivers from the operation of this sub-rule for such period as 
may be specified in the order.", 


Gi) after sub-rule (18) so substituted, the following sub-rule shall be 
inserted, namely:— 

“(18A) If the identity card is lost or destroyed, a duplicate 

identity card shall be issued by the licensing authority by which it 


* भाग STEM] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर १९, २००७/अगप्रहायण २०, शके १९२९ GUE, 


was issued on an application made in form D.LD. of the First 
Schedule to these rules accompanied by a fee of twenty-five rupees. 
In case the original identity card is later found, upon the return to 
the issuing authority of the duplicate identity card, the driver of the 
motor cab or a permit. holder, as the case may be, shall been 
entitled to a refund of twenty-five rupees. In case of suspension or 
revocation of a driving licence by an authority or by any Court or 
ceases to be valid due to efflux of time, the driver or the permit 
holder, as the case may be, shall, within seven days of such 
suspension or revocation, surrender the identity card held by him 
to the authority by whom the same were suspended.”; 


(tii) for sub-rule (21), the following sub-rule shall be substituted, 
namely :— 
“(21) A driver of a motor cab shall not hold more than one 
laminated identity card issued by the licencing authority". 


3. In rule 24 of the principal Rules,— 


(i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, 
namely :— 

“(L) A metal badge shall be issued to every person who has been 
granted an authorisation to drive a public service vehicle except 
motor cab, subject to the condition that he satisfies the authority 
about his topographical knowledge of the area of operation and 
working knowledge of Marathi and any one of the languages 
commonly spoken there. The badge shall be in the form illustrated 
in the Second Schedule of these rules. The metal badge shall be 
circular in shape and shall contain the name of the head-quarter of 
the authority which has granted the authorisation, the category of 
the motor vehicle and an identification number, inscribed thereon. 

(2) The driver of a public service vehicle shall display on the left 
side of the chest the requisite metal badge issued under sub-rule 
(1). No driver shall hold more than one badge of the same type: 

Provided that, the driver of a luxury cab and a tourist cab shall 
display badges bearing the letters “LCD” and “TCD”, respectively.”; 
(i) in sub-rule (4), for the words “the same were issued” the words 

“the same were suspended” shall be substituted. 


५८७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर ११, २००७/अग्रहायण २०, शके १९२९ (भाग चार-अ 


4, In the FIRST SCHEDULE to the principa) Rules, after FORM L.E 
the following FORM shall be inserted, namely :— 


‘FORM D.LD. 
[ See rule 21 (18A) ] 


Application for duplicate identity card for driver or permit holder of 
a motor cab. 


To, 

The Licensing Authority ......ccccssscossveerarscnecenne é 
* T (mame in full) ............. dea vegsenreereavacnevecesvess म क 

of (permanent address ,....... हरे त वीर ह मलम क 

दड गडतीरड विडे नून hereby report that the original motor cab 
identity card No, .,................ is lost/destroyed in the following 
circumstances :— 

(to be filled in) 

(2) I hold a motor cab driving licence No ,.................. .. issued 
by the Licensing Authority ....ssccscecseecsecsceeneenens which is valid, 
UPLO ,., ० 


(3) I hereby apply for duplicate cab identity card and tender 
twenty-five rupees by cash/money order/cheque/challan. 


) I further declare that my motor driving licence has not been 
suspended, or revoked and has not ceased to be valid by efflu of time. 


Dated ...ccccsesecseneee Singnature or thumb-impression 
of the identity card holder.” 


5. In the SECOND SCHEDULE to the principal Rules,— 


() under the heading “ SECOND SCHEDULE”, for the brackets, 
words and figures “ [ See rules 24 (1) and 40 (1) )”, the brackets, words 
andi figures “ [ see rules 21 (18), 24(1) and 40 (1)]”, shall be substituted; 


(i) under the heading “Driver’s badges”, “the existing triangular 
figure of triangular badge ” shall be deleted 


भाग घार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, डिसेंबर १९, २००७/अग्रहायण २०, शके १९२९ UE 


Git) after the existing Conductor’s badge, [63 millimeters x 38 
millimeters] the following shall be added, namely :— 


Identity Card 


Front side 
Identity Card for the Cab Driver 
Under rule 21 (18) of the Maharashtra Motor 
Vehicles Rules, 1959. 


a 


. Full name of the licence holder ....ccccsecsassesncees ae 
. Driving licence number ... 


» Date of issue ..essccccsacccscccccccsecncssctssssecace nee 
« Badge No. secsssessssnrvccssessscssecevessestecevassasage 


_ Back side 
Sr..No, री 


Address of the licence holder 


५१५१५५*५१५१५*११५५"५५७५५५*५*५*५०७७५७१७७७*५७५५१७७७ 


Signature of the 
licence holder the 


Signature and Designation of 
the Licensing Authority 


(Size of the Identity Card shall be 8 ems x 6 cms,) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


J. M. CHAVAN, 
Deputy Secretary to Government. 
शासकीय मध्यबती मुद्रणालय, मुंबई 


